महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र.३१४ / पोल १, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २१ ऑगस्ट, २००९ 


वाचा:- शासन आदेश, गृह विभाग, समक्रमांक, दिनांक ११.०८.२००९ व दिनांक १२.०८.२००९. 


शासन आदेश :- 

उपरोक्त नमूद शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.३१४/ 
पोल-१, दिनांक ११.०८.२००९ अन्वये, श्री.एस.ए.खोपडे,भापोसे-१९८७ यांना विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या आदेशान्वये, श्री.एस.ए.खोपडे, 
भापोसे यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक(आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. | 
२. प्रस्तूत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस- महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


आवश्यक ती.कार्यवाही तात्काळ करावी. — 


~ 


= महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने _ 


| व 
हडळ, ... 1. gate 

ie = | म ( सु.ज.महाजन ) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 

प्रति, 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
o> महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
* मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
* मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
* मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
*:५-मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिब<.:.. ... es 
५ मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४ ...... अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
® प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ ea सहायक 


न: --ऱज ua f टॅ 
कस्य म्य सा De > Bae Sot Dae 


Dana nnl1TRANSFES POSTING Letter}]GP Order | 1.08 2099 


